इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा 

(सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 

नियम, २०२३ ला मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मे, २०२३ 


१) शासन अधिसूचना क्र. मनपा-२०२२/प्र.क्र.९६/नवि-१८, दि.२९.०६.२०२२ 

२) शासन निर्णय क्र. मनपा-२०२२/प्र.क्र.९६/नवि-१८, दि.२७.०७.२०२२ 

३) प्रभारी अधिकारी तथा प्रशासक, इचलकरंजी महानगरपालिका यांच ठराव क्र. ५९/२०२२, 
दि.१७.११.२०२२ 

४) आयुक्‍त तथा प्रशासक, इचलकरंजी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. जा.क्र.इमपा/आस्था 
/१२६४/२०२२, दि.१७.११.२०२२ 

५) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८०/नवि-१८, दि.०७.०२.२०२३ 

६) आयुक्‍त तथा प्रशासक, इचलकरंजी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. जा.क्र.आयुक्‍्त कार्या. 
/१/९८/२०२३, दि.१७.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


इचलकरंजी महानगरपालिका ही "ड" वर्ग महानगरपालिका आहे. महानगरपालिकेचे एकूण 
क्षेत्रफळ २९.८४ चौ.कि.मी. इतके आहे. 
२. इचलकरंजी महानगरपालिका दि.२९.०६.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये नव्याने गठीत 
करण्यात आली असुन महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 
सुधारीत सेवा Waar नियम प्रारुपास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


३. इचलकरंजी महानगरपालिका नव्याने गठीत झाल्याने शासनाने दि.०७.०२.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये एकुण १७४४ पदांसाठी आकृतीबंध मंजुर केला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत 
शासनाने राज्यातील महानगरपालिकांसाठी ३८ संवर्गाकरीता आकृतीबंध निश्चित करुन दिला 
होता. त्यानुसार इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी शासनाने दि.२७.०७.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ३४ संवर्गातील ४३ पदांकरीता आकृतीबंध मंजूर करुन देण्यात आला. या पदांसह एकूण 
११६ संवर्ग असून या पदांचे सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची बाब आहे. त्याअनुषंगाने 
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय: 


इचलकरंजी महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम- 
४५७ (३) अनुसार संदर्भ क्र. अन्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या “इचलकरंजी 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३” या नियमास (परिशिष्ट-१ ते 
४ सह) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५४, ४५५,४५६, ४५७ (३) व ४६५ 
अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियमांस “इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२३” असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५०२१७०४३७६३२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 


Date: 2023.05.02 17:10:23 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
६. आयुक्त, इचलकरंजी महानगरपालिका, जि. कोल्हापूर 
उप सचिव (नवि-१४/१५/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-१८). 


पृष्ठ ५१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 
इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०२३ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 


क्रमांक- इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५६ 
(अ) व या अधिनियमातील लागु असलेल्या अन्य तरतुदीव्दारे मिळालेल्या शक्‍तींचा वापर करून तत्कालीन 
इचलकरंजी नगरपालिकेकरीता अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्र शासन, याव्दारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५७ (३) अनुसार 
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्‍त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करोत आहे:- 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 

(९) या नियमांना "इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२३ असे संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 

(३) हे नियम इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील नियुक्‍त्यांना लागु होतील, मात्र, 
अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरुपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पध्दतीने किंवा 
रोजंदारी तत्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरुपाच्या FIT लागु होणार नाहीत. 

२. व्याख्या:- 

विषय किंबा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 

(१) "शासन" म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) "अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 

(३) "आयोग" म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

(४) "महानगरपालिका" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या तरतुदी 

अन्वये निर्माण केलेली "इचलकरंजी महानगरपालिका." 

(५) "महापौर" म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे महापौर. 

(६) "आयुक्‍त" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम-३६ अन्वये 

शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) "सक्षम प्राधिकारी" म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(८) "नियुक्‍ती प्राधिकारी" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-५३ 

च्या पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 

(९) "निवड प्राधिकारी" म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट -(१) मध्ये बिनिर्दिष्टीत केलेली 

कर्मचारी निवड समिती. 

(१०) "अधिकारी/ कर्मचारी" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील 

प्रकरण-४, कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/ कर्मचारी. परंतु, यात 


पृष्ठ ५१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


रोजंदारीवर, हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पध्दतीने, तसेच अंशकालीन व 
मानद स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्‍तींचा समावेश होत नाही. 

(११) "संवर्ग" म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 
मंजूर केलेल्या "कायम त्याचप्रमाणे हंगामी" शासन मान्य पदांचा समूह. 

(१२) "कलम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम. 

(१३) "परिशिष्ट" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१४) "जोडपत्र" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र. 

(१५) "अनुसुची" म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१६) "विभागीय परीक्षा" म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहीत केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१७) "पदवी" म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाव्दारे किंवा भारतातील राज्य विधीमंडळाव्दारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा संसदेच्या अधिनियमाव्दारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाव्दारे स्थापन करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतुन प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१८) "पदविका" म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाव्दारे किंवा भारतातील राज्य विधीमंडळाव्दारे 
विधी संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा तंत्र शिक्षण मंडळ किंबा संसदेच्या 
अधिनियमाव्दारे किंवा तत्सम अधिनियमाव्दारे स्थापन करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शैक्षणिक संस्थेतुन / तंत्रनिकेतनातुन प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) "व्यावसायिक अर्हता" (Professional Qualification) म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिको उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma 
in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिको पदविका (Diploma in Fire 
Engineering) उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपूर किंबा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण झालेले 
अथवा Institute of Fire (U.K) किंवा (India) या संस्थेमधून MI. (Fire) किंवा Grade 
(1) (Fire) उत्तीर्ण झालेले. ) 

(२०) "स्वीयेत्तर सेवा" (Foreign Service) म्हणजे, ज्या सेवेत इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन व भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
साधनाव्दारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२१) "मुलाखत" म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पदावरील / पदांवरील नियुक्‍तीकरिता 
अर्ज केलेल्या उमेद्वारांची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने / निवड समितीने, ज्या पदांकरीता त्याने 
किंबा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍तीकरीता निवड करण्यासाठी अशा रितीने 
मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेद्वारांची योग्यता किंवा अन्यथा मुल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने 
आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेद्वारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम 
लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 


पृष्ठ ५१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


(२२) "समतुल्य/ समकक्ष अर्हता" म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/ वाद उद्भवल्यास शासनाचा 
निर्णय अंतिम असेल. 

(२३) "मान्यताप्राप्त शैक्षिणक संस्था" म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) "मान्यताप्राप्त विद्यापीठ" म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा 
आहे. 

(२५) "माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा" म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे 
आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा 
समावेश आहे. 

(२६) "उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा" म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या 
कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे. 

(२७) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था" म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक 
व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२८) "समय श्रेणी वेतन" म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते. 

(२९) "लेखी परीक्षा" म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिर्देशित 
करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरीता अर्ज करणाऱ्या उमेद्वारांच्या 
योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरीता घेतलेली परीक्षा आणि त्या 
लेखी परीक्षेतील SARA कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम 
लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) "व्यावसायिक परीक्षा" म्हणजे, उमेद्वारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मुल्यमापन करण्यासाठी 
इचलकरंजी महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकोय/ निमशासकोय 
कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३१) "निवड समिती अध्यक्ष" म्हणजे, कर्मचारी/ अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(३२) "एकोकृत संवर्ग" म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी 
बिहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा 
नियमासाठी एकोकृत केलेला संवर्ग. 

(३३) "अर्हताप्राप्त कर्मचारी" म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहीत केलेली अर्हता धारण 
करणारे कर्मचारी. 


या नियमात वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंबा शब्द समुहांचा अर्थ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मध्ये दिल्यानुसार असेल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


३. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services):- 

(३.९) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर व 
महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या "प्रशासकोय सेवा" 
संबोधण्यात येतील. 

(३.२) लेखा सेवा a लेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी 
संबंधित (अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन 
इत्यादी) सेवांतील पदांना "लेखा संवर्ग व लेखापरीक्षण संवर्ग" असे संबोधले जाईल व 
अशा पदांची सेवा "लेखा सेवा व लेखापरीक्षण सेवा" संबोधण्यात येईल. 

(३.३) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी/ 
पदविका, सांविधिक विद्यापीठ / अभिमत विद्यापीठ / राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of 
Technical Education) वबा केंद्रीय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical 
Education), G4 fet परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे 
विविध तांत्रिक ब अभियांत्रिकीविषयक अभ्यासक्रमाची किमान शेक्षणिक अर्हता विहीत 
केली असेल अशा पदांची सेवा "तांत्रिक सेवा" संबोधण्यात येईल. 

(३.४) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकीय शास्त्राचा 
पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/ पदविकाधारक, तसेच मेडिकल कोन्सिल ऑफ 
इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शैक्षणिक 
अर्हता विहीत केली असेल, अशा पदांची सेवा "वैद्यकीय सेवा" संबोधण्यात येईल. 

(३.५) निमवैद्यकीय सेवा:- dana सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा. अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण 
तंत्रज्ञ, रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, औषध निर्माता /औषध निर्माण अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला 
"निमवैद्यकीय सेवा" संबोधण्यात येईल. 

(३.६) सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी- उदा. मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता 
अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, उपस्वच्छता निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कामगार व 
तत्सम पदांच्या सेवेला "सार्वजनिक आरोग्य सेवा" संबोधण्यात येईल. 

(३.७) अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना 
अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला "अग्निशमन सेवा" संबोधण्यात 
येईल. 


४. इचलकरंजी महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:- 


(2) अधिकारी-गट- अवगट- ब 
(२) कर्मचारी-गट- क बव गट-ड 


पृष्ठ ५१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


७५. नेमणूकीची पध्दत व अ्हता:- 

(५.९) नियुक्तीची पध्दत:- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्‍तीची कार्यपध्दती 
परिशिष्ट-(१) मध्ये विहीत केल्यानुसार ब शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता 
परिशिष्ट-(२) मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्‍तीची पध्दत महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ 
नुसार असेल. 

(५.२) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेव्दार भारताचा 
नागरीक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत 
त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंबा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला 
अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 

(५.३) संगणक हाताळणी / वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- परिशिष्ट- (२) मध्ये 
विहीत केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्‍्त गट-ड वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन 
वेळोवेळी आदेश काढून निश्‍चित करेल, असे संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान 
(महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा 
DOEEACC सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक 
परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. 

(५.४) वयोमर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीसाठी 
किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण ब कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम 
व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. 
सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 

(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशनाव्दारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:- 

(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर 
दर्शविल्यानुसार असेल. 

(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, 
विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार 
उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत 
नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामनिर्देशन / सरळसेवेने 
भरता येईल. 


६. पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 
पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, जेष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम-४५ 
अंतर्गत येणारी पदे तसेच वर्ग-१ ची इतर पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानंतर 
त्यास शासनाची पुर्वमंजूरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील. 


पृष्ठ ५१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


७. 


Ro. 


प्रतिनियुक्‍तीव्दारे नेमणूक:- 

या नियमांमध्ये विहीत केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्‍तीव्दारे 
नेमणूक करण्याची तरतुद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था 
व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
भरता येतील. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार 
नाही. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपताच संबधित अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती 
आपोआप संपुष्टात येईल. 


. महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 


महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील. 


. एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती:- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या कर्मचाऱ्याने 

अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास, महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व VaR, खालील बाबींच्या अधीन 
राहून कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती देता येईल. 

अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. फक्त 
नामनिर्देशन /सरळसेवेने नियुक्‍तीकरीता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय ब समान 
वेतन श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वात HAS (Zero Seniority) राहील. 

क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून इचलकरंजी 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्‍चित अटी 
ब शतींबर शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 

ड) केवळ विहीत प्रक्रियेव्दारे ब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार 
केला जाईल. 

परीविक्षाधीन कालावधी:- 
गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशन / सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणूकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य 
शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पुर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील. तसेच अशा उमेद्वारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक 
नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परीविक्षा कालावधी 
पुढील १ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक 
नसल्यास सदर कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


११९. भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण:- 

महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात 

आलेल्या उमेदवारांनी:- 

(2) परिशिष्ट (३) अन्वये विहीत करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि / किंबा चाचण्या उत्तीर्ण 
होणे किंवा त्यांना विहीत नियमानुसार यापैको कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे 
आवश्यक असेल. 

(२) परिशिष्ट (३) अन्वये विहीत केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 

(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपुर्षी आणि / किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
घेणेसुध्दा आवश्यक असेल. 

१२.महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता:- 

एखाद्या व्यक्‍तीस:- 

(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह 

ठरविण्यात आले असेल, किंवा 

महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंबा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 

कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकोबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 

(ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 

(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेव्दारांच्या बाबतीत जर 

तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्‍तीशी विवाह केला असेल, किंवा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 

किंवा 

न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 

अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली 

नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 

महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिध्दपराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 

कैदीची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील व पुन:रिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


(ख 


—_ 


(च 


— 


(5 


—— 


(ST 


—— 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 


१३. महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:- 
महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. यामध्ये 
मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष / समांतर आरक्षण, सामाजिक व 
शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या 
आरक्षणाचा समावेश असेल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


१४. शारिरीक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल:- 
महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशन /सरळसेवेने नियुक्‍ती, 
(अ) महानगरपालिकेच्या / शासकीय सक्षम वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे विहीत नमुन्यातील 
आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 
(ब) उमेव्दाराच्या YIM पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे / सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


१५. परीक्षेकरीता/ मुलाखतीकरीता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 
नामनिर्देशन/ सरळसेवेव्दारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परीक्षेच्या / मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेव्दारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंधात वेळोवेळी शासन / महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
सवलतीच्या अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार 
सक्षम प्राधिकारी यांना असेल. 

१६.नियुक्‍तीकरीता निवड झाल्यावर पदस्थापना:- 

नियुक्‍तीकरीता निवड झालेले उमेव्दार हे इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा 
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा 
महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरु करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र 
ठरतील. 

१७. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 
कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंबा अप्रत्यक्षरित्या दबाब आणण्याचा केलेला 
प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 

१८. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहीत मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्‍त्यांना शासनाने अन्यथा 
वेगळी लेखी कारणे नमुद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार 
नाही. 

१९. वेळोवेळी सरळसेवा / पदोन्नती / प्रतिनियुक्ती प्रमाण ब पध्दती सेवाभरती / आरक्षण / 
बयोमर्यादा/परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादीबाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाचे 
नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment) 
करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय / न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करणयात येईल. 

२०. सरळसेवा / पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी. 

२१९. या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्धवल्यास सदर बाब 
शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:10:43 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 
वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी याव्दारे प्रमाणित करतो/ करते को, इचलकरंजी 
महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी 
असलेल्या उमेव्दारांची तपासणी केली आणि त्याला / तिला अतिरिक्‍त 
(सांसर्गिक किंवा अन्य) कोणताही रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले 
नाही ही गोष्ट ( ) कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणूकोसाठी अनर्ह ठरविणार 
आहे असे मला वाटत नाही. 

श्री./ श्रीमती यांच्या स्वत:च्या निवेदनाबरून त्याचे / तिचे 
बय वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ ती सुमारे वर्षे बवयाचा/ वयाची आहे. त्याला/ 
तिला लस टोचण्यात आली आहे. 
ओळख चिन्हे 
डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकोय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 
( शिक्‍्क्यासह ) 


पृष्ठ ५१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


परिशिष्ट-(९) 


इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश a सेवांचे वगीकरण) नियम, २०२३ अंतर्गत सेवा 
भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती:- 


१. अधिकारी / कर्मचारी निवड समिती:- 
महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरीता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम- 
५४ मध्ये विहीत केल्यानुसार कर्मचारी निवड समिती गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत करण्यात 
आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरीता अथवा भरती प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता 
(यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरीता वैध राहील. 
याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशन / सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 
उमेव्दारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 
२. नामनिर्देशन / सरळसेवेव्दारे करावयाच्या नियुक्‍तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 
खालीलप्रमाणे असेल:- 
१) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी  - अध्यक्ष 


२) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिदेशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला ब बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्‍त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव ब निमंत्रक 


३. नामनिर्देशन / सरळसेवेव्दारे नेमणूकीकरीता कार्यपध्दती:- 

(3.2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्‍चित करून सदर पदे 
भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

(३.२) महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी:- 

(3.2.2) एखाद्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी, ऑनलाईन / वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा 
महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहीत मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या अर्जाचा किंबा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य 
संस्था / कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेव्दाराच्या नाबाचाच विचार करण्यात 
येईल. 

(3.2.2) उमेव्दाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 

(३.२.३) जाहिरातीत / सेवा विनिमय केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेव्दारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 


पृष्ठ ५१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


(३.२.४) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त पदाच्या 
तिप्पट एवढ्या उमेव्दारांना मुलाखतीकरीता बोलविण्यात येईल. वरील (३.२.३) च्या 
निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न घेतल्यास, अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या 
उमेव्दारांना मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येईल ब अशा उमेव्दारांची यादी निवड 
समितीच्या प्रत्येक सदस्यास मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित 
जाती / अनुसूचित जमाती / विमुक्‍त जाती ब भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग / 
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग / इतर मागासवर्गीय उमेव्दारांसाठी ५०% 
ऐवजी ४५% गुण मिळविण्याची अट राहील. 

(३.२.५) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 

(अ) सामाजिक प्रश्‍नाबाबतची जाणीव. 

(ब) पुर्वानुभव - ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अनुभव. 

(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता बा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(३.२.६) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेव्दारांची यादी 
तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


(३.२.७) भरती प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील. 
४. पदोन्नतीने नेमणूकीकरीता कार्यपध्दती:- 


(४.९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ का.१२, दिनांक ०१ 
ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे 
दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहीत कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

(४.२) प्रत्येक वर्षा ९ सप्टेंबर ते ३९ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी 
लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात आयुक्तांना सादर 
करावा. 

(४.३) उपरोक्‍त शासन परिपत्रकानुसार कार्यबाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या निश्‍चित 
झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून जेष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या 
तिप्पट (8:3) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (Zone of Consideration) समावेश 
करण्यात येईल. 

(४.४) विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याची नावे 
जेष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या नावाचा 
विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल. 

(४.५) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत जेष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. 

(४.६) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर 
कागदपत्रे यांचे अबलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र असा 
निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा असेल. 

(४.७) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास 
अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 


पृष्ठ ५१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


ष्. 


बरील (३) व (४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 
च्या कलम-५३ (१), ५३(२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली 
जाईल. 


. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 
. समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 


सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती 
सचिवाची असेल. 


. गट-क व गट -ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याप्र- 


१००३/९९/प्र.क्र.२/०३ (भाग-२) /१६ अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा 
लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात 
आणण्यात यावेत. 


. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने ब शासन मान्यतेने 


अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 


१०. पदोन्नतीसाठी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल:- 


(१) आयुक्‍त किंबा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी  - अध्यक्ष 


(२) मुख्य लेखापरीक्षक - सदस्य 
(३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
(४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी -सदस्य 
(५) उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) -सदस्य सचिव व निमंत्रक 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 


Date: 2023.05.02 17:10:57 +05'30' 


( अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


इचलकरंजी 


रंजी महानगरपालिका 
परिशिष्ट-(२) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३६, कलम ३९ (अ), कलम ४५ व कलम ५३ (९) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या 
पदांसाठीची HSA ४५ (3) बव कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शेक्षणिक व इतर अर्हता 


( पहा नियम - ३) 
पेमणुकोची पद्धत व 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ ड ड 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
१. सामान्य प्रशासन विश 
; आयुक्‍त प्रतिनियुक्‍त राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा अधिव 
(गट- अ, प्रशासकोय सेवा) १००% (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३६ प्रमाणे) 
महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ २०१४/प्र.क्र.२१८/नवि 
१४ दिनांक ६ जानेवारी २०१५ वब शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१९१/नवि-१४ 
२ आ मी shel aad दि.२२/०२/२०२२ नुसार महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील समकक्ष पदावरील 
| अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ३९ अ नुसार शासनाकडून 
वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल. 
करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावर किमान ३ वर्षां 
तिची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
-५०% 
करता येईल. (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ कलम ४५ (२) नुसार महानगरपालिका 
उप आयुक्‍त ब शासन मान्यता आवश्यक) 
: (गट- अ, प्रशासकोय सेवा) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१८२/नवि-१४ दि.१ 
प्रतिनियुक्‍्ती-५०% नोव्हेंबर २०२१ ब शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१९१/नवि-१४ दि.२२/०२/२०२२ नुसार 
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकोय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील श्रेणी अ मधील अधिकाऱ्याची 
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
oe करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव धीक्षक या पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित 
डु क क तची १४४७. | येवा पूर्ण झालेल्या ब मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


प्रतिनियुक्‍ती-५०% 


महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१८२/नवि-१४ दि.१ 
नोव्हेंबर २०२१ ब शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१९१/नवि-१४ दि.२२/०२/२०२२ नुसार 
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकोय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील श्रेणी ब मधील अधिकाऱ्याची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


मुल्य निर्धारक कर संकळन 
अधिकारी 
(गट- अ, प्रशासकोय सेवा) 


पदोन्नती १०० % 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहायक मुल्य निर्धारण कर संकलन अधिव 
पदावरील किमान ५ वर्षे नियमित सेवा. 

ब) पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, 

महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१८२/नवि-१४ दि.१ 
नोव्हेंबर २०२१ व शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/ प्र.क्र.१९१/नवि-१४ दि.२२/०२/२०२२ नुसार 
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकोय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्याची 
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


सहाय्यक मुल्यनिर्धारण कर 
संकळन अधिकारी 
(गट- ब, प्रशासकीय सेवा) 


पदोन्नती 200 % 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या अधीक्षक पदावरील किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा 

ब) पदोन्नतीने कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास, 

महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१९१/नवि-१४ 
दि.२२/०२/२०२२ नुसार महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


कामगार अधिकारी 
(गट- ब, प्रशासकीय सेवा) 


पदोन्नती १०० % 


अ) डिप्लोमा इन लेबर ला 

ब) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधीक्षक पदावर ३ वर्षाची नियमित सेवा 

क) वरीलप्रमाणे अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास इचलकरंजी महानगरपालिकेतील गट क मधील ३ 
वर्ष नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या व डिप्लोमा इन लेबर लॉ ही अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधुन 
सेवाजेष्ठतेने नियुक्‍ती करता येईल. 


प धकारी उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्दशनाव्दारे उपलब्ध करण्यात येईल 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विधी शाखेची पदवी. 
पदव्युत्तर पदवी धारकास प्राधान्य 


पृष्ठ ५१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


ब) शासकोय / निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेव पर्यवेक्षकोय पदावरील किमान ०५ 


वर्षाचा अनुभव 


अधीक्षक 
(गट-क, प्रशासकोय सेवा) 


पदोन्नती ९०० % 


अ) शासनमान्य विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव 

ब)इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपीक / स्टोअर किपर संवर्गातील 
पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा. 

क) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) 
(गट-क, स्वीय सेवा) 


पदोन्नती ५० % 


करंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील लघु-टंकलेखक या पदावरील किमान ३ वर्षाची 
नियिमत सेवा 


नामनिर्दशन ५०% 


अ) शासनमान्य विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 

ब) राज्य शासनाची इंग्रजी ब मराठी लघुलेखनाची १०० श.प्र.मि. वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण 

क) मराठी व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. वेगाची टंकलेखनाची अहता आवश्यक 

ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 


लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 
(गट-क, स्वीय सेवा) 


नामनिर्देशन १००% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पद 

ब) मराठी व इंग्रजी लघुलेखनाची ८० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण 

क) मराठी ३० श. प्र. मि. इंग्रजी ४० श. प्र.मि. वेगाची टंकलेखनाची अर्हता आवश्यक 

ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 


११ 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क, प्रशासकोय सेवा) 


पदोन्नती १०० % 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेव पीक-टंकलेखक / वॉर्ड इन्स्पेक्टर / रोखपाल / 
स्वीय सहाय्यक या पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा 

ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी (हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकास लिपीक-टंकलेखक / वॉर्ड इन्स्पेक्टर / रोखपाल / स्वीय सहाय्यक या पदावर कार्यरत 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहणार नाही. मात्र त्यांना उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा 


पृष्ठ ५१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ रै डै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 

र्ण असणे आवश्यक.) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन wo श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
ड)विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
अ) करंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरी पीक-टंकलेखक या पदावरील किमान ०३ 
वर्षाची नियमित सेवा 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी (हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या 

ह स्टोअर किपर कोन ले दिनांकास लिपीक-टंकलेखक या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहणार 

(गट-क, प्रशासकोय सेवा) नाही. मात्र त्यांना उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. ) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन wo श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
ड)विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन ४० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
नामनिर्देशन ५०% उत्तीर्ण असणे आवश्यक . डळ, मुंबई यांचेकडील 

क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 

re लिपिक-टंकळेखक ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 

(गट-क, प्रशासकोय सेवा) अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेव र्थ श्रेणीतील ०५ वर्ष नियमित सेवा झालेला 
कर्मचारी 
स के ब) उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. SL 

(हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून इचलकरंजी 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहील. मात्र त्यानंतर नियुक्‍त 
होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 


पृष्ठ ५१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकोची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ रै डै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
पदवी अशी अट लागू राहील.) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श. प्र. मि. / इंग्रजी टंकलेखन ४० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन Wo श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
नामनिर्देशन ५०% उत्तीर्ण असणे आवश्यक ४ डळ, मुंबई यांचेकडील 
क) महाराष्ट्र राज्य उच्च ब तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणीतील पदावर ०५ वर्ष नियमित सेवा 
वॉर्ड इन्स्पेक्टर झालेला कर्मचारी ल आयी र 
शड cre a yereehr dan) ब) उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. als 
(हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून इचलकरंजी 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहील. मात्र त्यानंतर नियुक्‍त 
पदोन्नती ५०% होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी अशी अट लागू राहील.) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श. प्र. मि. / इंग्रजी टंकलेखन ४० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
गी पी.सी.टी.व्ही. ऑप AMES १००% । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
(गट क प्रशासकीय सेवा) ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 


पृष्ठ ५१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ र रै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन ४० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
नामनिर्देशन ५०% उत्तीर्ण असणे आवश्यक : डळ, मुंबई यांचेकडील 
क) महाराष्ट्र राज्य उच्च ब तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेव र्थ श्रेणीतील ०५ वर्ष नियमित सेवा झालेला 
रोखपाल कर्मचारी ot 
१६ cre पशातवा य ता ब) उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. ce 
(हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून इचलकरंजी 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहील. मात्र त्यानंतर नियुक्‍त 
पदोन्नती ५०%  । होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी अशी अट लागू राहील.) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श. प्र. मि. / इंग्रजी टंकलेखन Wo श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
A) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
aaa ब) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि./ इंग्रजी टंकलेखन ४० श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
१७ गह प्रशत तयो) नामनिर्देशन ५०% । उत्तीर्ण असणे आवश्यक | awe 
क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ५१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ र डै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणीतील ०५ वर्ष नियमित सेवा झ 
कर्मचारी 
ब) उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
(हे सेवा प्रवेश नियम निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून इचलकरंजी 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहील. मात्र त्यानंतर नियुक्‍त 
पदोन्नती ५०% | होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
पदवी अशी अट लागू राहील.) 
क) राज्य शासनाची मराठी टंकलेखन ३० श. प्र. मि. / इंग्रजी टंकलेखन Wo श. प्र. मि. वेगाची परीक्षा 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक 
ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
अथवा समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
अ) उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तोर्ण. 
2 दूरध्वनी चाळक न त | शासकोय अथवा शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा टेलिफोन ऑपरेटरचा अभ्यासक्रम 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) * | got. 
क) मराठी व हिंदीमध्ये संभाषण करता येणे आवश्यक 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या शिपाई पदावरील ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या 
व हवालदार नाईक a ee कर्मचाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(गट-ड, प्रशासकीय सेवा) ° | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
नाग या अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
7 शिपाई साळवे १ के. (SSO परीक्षा उत्तीर्ण. 
(गट-ड, प्रशासकीय सेवा) ° | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५१ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
२. अभियांत्रिकी विश 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ उपअभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर किमान ३ वर्षे नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
es; गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२१ जतन ७ आज पदोन्नती १००%  । ब) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५ (२) नुसार महानगरपालिका व 
शासन मान्यता आवश्यक 
पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईतोपर्यंत राज्य 
शासनाकडून समकक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उपअभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ 
= कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) / पदोन्नती १००% वर्ष नियमित सेवा पुर्ण 
(गट-अ, अभियांत्रिको सेवा) ब) पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत राज्य 
शासनाकडून समकक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील उपअभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ 
ज्र कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा) पदोन्नती १००% वर्ष नियमित सेवा पुर्ण 
(गट-अ, अभियांत्रिको सेवा) ब) पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत राज्य 
शासनाकडून समकक्ष पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल 
अभियंता करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) /पाणी पुरवठा या 
BY का pa / एट-अ, | पदोन्नती room — | पदावर किमान ०३ वर्ष नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेनुसार 
pean ) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिको) या 
ie उपअभियंता (यांत्रिकी) क जा पदावर किमान ०३ वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवा जेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
(गट-अ, अभियांत्रिकी सेवा) * | पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकीची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
र (नामनिर्देशन/ र डै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
afirciar विचत करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या 
२६ डु, भयांत्रिकी ("वद पदोन्नती १००% पदावर किमान ०३ वर्षाची सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवा जेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
(गट-अ, अशि सेवा) 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
अमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिको शाखेची Tea 
शाखा अभियंता / ब)स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)/ क) नेमणूकोनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. 
२७ नामनिर्देशन १००% ता i305, Hag ates क 
'पाणी पुरवठा ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
(गट-ब, अभियांत्रिकी सेवा) अथवा समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकी शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण 
ब) विद्युत अभियांत्रिकी शाखेतील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य 
शाखा अभियंता / क) अनुभव धारकास प्राधान्य 
२८ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) नामनिर्देशन 200% | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 
(गट-ब, अभियांत्रिकी सेवा) समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिको अभियांत्रिको शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण 
शाखा अभियंता ) ते पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य 
क pe enn नामनिदेशन 00% ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 
र समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक 
वा वाहन अधीक्षव नात क.) Ara वद्यापीठाची यांत्रिको अभियांत्रिको (Mechanical 2४.)किवा ऑटोमोबाईल 
(गट-क, अभियांत्रिकी सेवा) ° | इंजिनियरिंग पदवी परीक्षा उत्तीर्ण 


पृष्ठ ५१ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
ब) अनुभव धारकास प्राधान्य 
क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 
समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) उच्च माध्यमिक (HSC) शिक्षण मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण 
डर आरेखक (ड्राफ्ट्समन) नत व क || Oe संस्थेमधील अँटोकॅड कोर्स पुणे केल्याचे प्रमाणपत्र 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ड) अनुभव धारकास प्राधान्य 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (1011) अभियांत्रिको शाखेची पदविका किंवा माध्यमिक 
चोर शालांत परीक्षा उत्तीर्ण ब मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे २ वर्षाचे सवेक्षक व्यवसायाचे 
३२ cre. ताविकतेंवा, नामनिर्देशन १००% = प्रमाणपत्र 
; ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
क) ०३ वर्षाचा अनुभव 
3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
ए. सी. ऑपरेटर ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे यांत्रिक प्रशिक्षण ब बातानुकुलीकरण या विषयाचे 
३३ रमे नांत्रिक नामनिर्देशन 200% == प्रमाणपत्र 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ड) अनुभवबधारकास प्राधान्य 
अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (850) 
इलेक्ट्रीक सर्व्हीस ऑपरेटर ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा इलेक्ट्रीक /बायरमन अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र 
Bx ताक नामनिर्देशन 200% 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ड) अनुभवधारकास प्राधान्य 
साऊंड सिस्टीम ऑप त रते अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (३5९) 
oe (गट-क, तांत्रिक सेवा) जामात ततर ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा इलेक्ट्रीशियन कोर्स अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 


पृष्ठ ५१ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
प्रमाणपत्र / ऑडिओ सिस्टीम ऑपरेटर कोर्स उत्तीण 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ड) अनुभवधारकास प्राधान्य 
3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
अनुरेखक (ट्रेसर) ब) शासनमान्य आयटीआय संस्थेकडील अनुरेखक किंवा तत्सम कोर्स उत्तीर्ण 
३६ न Sa नामनिर्देशन 200% 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ड) अनुभवधारकास प्राधान्य 
अ) माध्यमिक शालांत (SSC) परीक्षा उत्तीर्ण (मराठी विषय) 
ब) जड किंवा हलके बाहन चालविण्याचा परवाना 
वाहन चालक क) वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
ee (गट-क, तांत्रिक सेवा) नामनिर्देशन १००% ड) मराठी लिहीता, बाचता व बोलता येणे आवश्यक 
इ) वाहन दुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी प्रशिक्षणाचे शासन मान्य शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र धारण 
करणाऱ्यास प्राधान्य 
अ) माध्यमिक शालांत (SSC) परीक्षा उत्तीर्ण (मराठी विषय) 
ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना 
वाहन चालक कम ऑपरेटर क) वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
३८ (यंत्रचालक) नामनिर्देशन १००% । ड) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) इ) वाहन दुरुस्ती देखभालीचे कामासंबंधी प्रशिक्षणाचे शासन मान्य शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र धारण 
करणाऱ्यास प्राधान्य 
बीजतंत्री/ इलेक्ट्रीशियन अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (850) 
३९ creme, Titre या नामनिर्देशन 200% | ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे इलेक्ट्रीशियन अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
6 क) अनुभवधारकास प्राधान्य. 


पृष्ठ ५१ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकीची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
mee 3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (55) 
¥o गर eee नामनिर्देशन 200% | ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
? क) अनुभवधारकास प्राधान्य. 
= 3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (55) 
डर nem, cites gem नामनिर्देशन 200% । ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
: क) अनुभवधारकास प्राधान्य. 
नोटा वावरत ३) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
श्र ठव vita ta नामनिर्देशन 200% == | ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे इलेक्ट्रीशियन अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
* क) अनुभवधारकास प्राधान्य. 
3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
a प्लंबर नगव कड |r औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्लंबर या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) क) अनुभवधारकास प्राधान्य 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
चड फिटर / फिटर (यांत्रिकी) अ - बडगा ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे फिटर या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) क) अनुभवधारकास प्राधान्य 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
मेकॅनिक अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (58९) 
कॅनिक संस्थेचे मेकॅनिक 
wu Sassi ean नामनिर्देशन 200% | ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मेकॅनिक या विषयाचा अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र 
क) अनुभवधारकास प्राधान्य 
गाळणी निरीक्षक पदोन्नती १००% करंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील गाळणी चालक / प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावरील ०३ 
ड६ तांत्रिक वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाजेष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) 
नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
टक्केवारी 
,क्र. पदनाम व श्रेणी नेमणकीकरिता अर्हता व नेमणकीच्या पद्धती 
अ.क्र. पदनाम व (ागोतिवशत i रह T द्ध 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अ) शासन मान्य विद्यापीठाचा विज्ञान शाखेचा रसायनशास्त्र विषय पदवीधर असणे आवश्यक 
गाळणी चालक/प्रयोगशाळा 
ब) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक 
ड७ सहायक नामनिर्देशन 200% beet isa, Hag ता 
ies ie aa क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण 
: अथवा समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 
3) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यामिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
पंप ऑपरेटर ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे पंप ऑपरेटर या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
शट ae AMER 200% 
(गट-क, तांत्रिक सेवा) प्रमाणपत्र 
क)अनुभवधारकास प्राधान्य 
कडन अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
४९ तांत्रिक नामनिर्देशन १००% = | उत्तीर्ण 
(गट-ड, तांत्रिक सेवा) 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) सातवी परीक्षा उत्तीण 
क्लिनर 
Go तांत्रिक नामनिर्देशन 200% । ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
(गट-ड, तांत्रिक सेवा) 
क) अनुभवधारकास प्राधान्य 
अ) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
वेल्डर शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे वेल्डींग या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
ति पत तके रित Baal औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे वेल्डींग या विषयाचा अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे 
(गट-ड, तांत्रिक सेवा) प्रमाणपत्र 
क) अनुभवधारकास प्राधान्य. 
पा मजूर नामनिर्देशन oom, । अ) सातवी परीक र्ण 
(गट-ड,) * | ब) मराठी लिहोता, बोलता वाचता येणे आवश्यक 
५३ व्हालमन नामनिर्देशन 200% a le 
(0 
(गट-ड,) ब) मराठी लिहीता, बोलता व वाचता येणे आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकीची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नामनिदेशता नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
( . . 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
३. नगररचना विष 
८४ । सहायक संचालक, नगररचना प्रतिनियुक्ती 200 % संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील समकक्ष 
(गट-अ, शहर विकास सेवा) अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प नगररचनाकार प्रतिनियुक्ती १०० % संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील समकक्ष 
(गट-अ, शहर विकास सेवा) रि * | अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
डे सहा. नगररचनाकार प्रतिनियुक्ती १०० % संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील समकक्ष 
(गट-ब, शहर विकास सेवा) अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४. पर्यावरण विश 
पर्यावरण संवर्धन अधिकारी ञ) मान्यताप्राप्त वद्यापोठाची पर्यावरण भयांत्रिकी (Environmental Engineering) aa पदव 
५७ एर व यिवरणारीचा) नामनिर्देशन १०० % | ब) पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव 
; क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
५. घनकचरा व्यवस्थापन 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची जन औषध वैद्यकशास्त्र पदवी (MD (PSM)) परीक्षा उत्तीर्ण / डिप्लोमा इन 
पब्लिक हेल्थ परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शासन/ केंद्र शासन/ निमशासकोय / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील सहायक आरोग्य अधिकारी 
बा तत्सम पदावरील किमान ०७ वर्षाचा पर्यवेक्षक व कार्यकारी पदाचा अनुभब आवश्यक 
ष्ट badd lab नामनिर्देशन 200 % «=| क) रुग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक — समर्थपणे 
ग हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मूलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदि 
बाबींच्या कामाचा किमान ०७ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य. 
नामनिर्देशनाने योग्य अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली शैक्षणिक 
अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या शासानाकडील योग्य अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीने. 
सहा. सार्व. य अधिव न्याया करंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मुख्य स्वच्छता निरीक्षक या पदावर किमान ३ वर्षा 
५७ । (गट-ब, सार्वजनिक आरोग्य सेवा) पदोन्नती 800 % | नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी caratrsra/ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आरोग्य निरीक्षक/ स्वच्छता /मलेरीया निरीक्षक या 
80 | ae ~= mara es पदोन्नती १०० % पदावरील किमान 08 वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या 
ee tea aN SD आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव 
नामनिर्देशन ५०% | ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका पुर्ण असणे आवश्यक 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
de yet जळ अ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका पुर्ण असणे आवश्यक 
बर गवि रं ब) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ०३ वर्षे सेवा श्रेणी ३ मध्ये पुर्ण केलेल्या व 
oa esl) पदोन्नती ५० %  । महानगरपालिका आस्थापनेवर ०८ वर्षाहून अधिक काळ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी अर्हताधारक कर्मचारी यांची 
एकत्रित विभागीय मर्यादित परीक्षा घेवून गुणानुक्रमे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचो पदव 
नामनिर्देशन ५०% | ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका पुर्ण असणे आवश्यक 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ee बहुउद्देशिय ना / मल्टीपर्पज अ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका पुर्ण असणे आवश्यक 
पत क eat ae ब) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किमान ०३ वर्षे सेवा श्रेणी ३ मध्ये पुर्ण केलेल्या व 
Ce ap ey पदोन्नती ५० %  । महानगरपालिका आस्थापनेवर ०८ वर्षाहून अधिक काळ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी अर्हताधारक कर्मचारी यांची 
एकत्रित विभागीय मर्यादित परीक्षा घेवून गुणानुक्रमे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
otal अ) PATH महानगरपालिकेच्या ARIMA सफाई कामगार संवर्गातून ३ वर्षे नियमित सेवा पुर्ण. 
BRS ll क eae पदोन्नती १०० % — | ब) सातवी उत्तीर्ण 
Miss Res) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
व पफाई कामगार नामनिर्देशन / वारसा | अ) चोथी उत्ती० 
(गट-ड सार्वजनिक आरोग्य सेवा) हक्क ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
टक्केवारी 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी caratrsra/ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
६. उद्यान fer 
EAS शतचा नामनिदेशनासाठी विहीत केलेली अहता धारण केलेल्या महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान 
* _ पर्यवेक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा पुर्ण. 
ह मुख्य उद्यान अधिक्षक प उपलब्ध न झाल्यास TAMA नियुक्‍त 
(गट-ब उद्यान सेवा) का वा अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी. एस्सी (हॉर्टीकल्चर्स) अँग्रीकल्वर/ बी.एससी. फॉरेस्ट्री पदवी 
ब) निमशासकोय /स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील कृषी / उद्यान अधिकारी (गट-ब) या पदावरील 
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 
ieee अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी. एस्सी CTA) अँग्रोकल्चर/ बी.एससी. HIRST IT 
६६ गेकचंदान सेवा, नामनिर्देशन १०० % | ब) शासकोय / निमशासकोय /स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील समकक्ष पदावरील किमान ०३ वर्षाचा 
अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 
अ) माध्यमिक शालांत (एस.एस. सी.) परीक्षा उत्तीर्ण 
= बागमाळी/ माळी ee ee ea १) बागमाळी कोर्स उत्तीर्ण माळी व्यवसायाचा ०२ वर्षाचा कृषी विद्यापीठाने निर्धारित केलेला 
(गट-ड उद्यान सेवा) ° |) अभ्यासक्रम पुर्ण. 
क) अनुभवधारकास प्राधान्य 
७. लेखा/ लेखा परीक्षण विर 
aa वात कात TATA महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवेतील गट-अ (उपसंचालक) या अधिकाऱ्यांमधून 
BC र्क वावा प्रतिनियुक्ती १०० % । प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
पल्लव कारा TATA महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवेतील गट-अ (उपसंचालक) या अधिकाऱ्यांमधून 
६९ तारुअलेखा सेवा, प्रतिनियुक्ती १०० % । प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
वा मुख्य लेखापरीक्षव प्रतिनियुक्ती goo q | शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट अ (उपसंचालक) या अधिकाऱ्यामधून 
(गट-अ लेखापरीक्षण सेवा) q ° | प्रतिनियुक्तीने 


पृष्ठ ५१ पैकी 30 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकीची पद्धत व 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील उपलेखापाल या पदावरील किमान ०३ वर्षाची 
नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
és लेखाधिकारी वतत क. |e येईल. 
(गट-ब लेखा सेवा) * __ ब) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
पदोन्नतीने उमेव्दार उपलब्ध न झाल्यास उमेव्दार उपलब्ध होईतोपर्यंत शासनाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीवर नियुक्‍ती देता येईल. 
अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य शाखेची सांख्यिको विषयासह पदवी परोक्षा उत्तोर्ण. 
द्र सांख्यिकी अधिकारी पात कळकळ. a ee 
(गट-ब लेखा सेवा) * । क) उमेव्दार उपलब्ध न झाल्यास उमेव्दार उपलब्ध होईतोपर्यंत शासनाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रचलित 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीवर नियुक्‍ती देता येईल. 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहा. अं खापरीक्षक या पदावर ०३ वर्षाची 
नियमित सेवा 
ब) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य शाखेची पदवी 
वतस लेवा ता क) पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य 
७३ त वाय पदोन्नती १०० %  । ड) महानगरपालिकेने विहीत केलेली विभागीय परीक्षा अथवा वित्तीय व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर 
ह ) पदवी किंबा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स मॅनेजमेंट पदविका 
किंवा GDC & A पदविका उत्तीर्ण 
पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध न झालेस / उमेदवार उपलब्ध होईतोपर्यंत शासनाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीवर नियुक्‍ती देता येईल. 
अ) इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपीक या संवर्गातील वाणिज्य शाखेची 
उच वाप पदवी धारण करणारे किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
\o¥ Sais पदोन्नती 200 %  । गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
( ) ब) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध न झालेस नामनिर्देशनाने खालील अर्हता धारकास नियुक्‍ती देता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेचो पदव 

ब) इचलकरंजी महानगरपालिकेने विहीत केलेली विभागीय परीक्षा अथवा वित्तीय व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर पदवी किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स मॅनेजमेंट 
पदवीका किंवा GDC & A पदविका उत्तीर्ण 

क) पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य 


७५ 


सहा. अंतर्गत लेखापरीक्षक 
(गट-क लेखा सेवा) 


पदोन्नती ९०० % 


करंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपीक या संवर्गातील वाणिज्य शाखेची पदव 
धारण करणारे किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

पदोन्नतीने उमेव्दार उपलब्ध न झालेस नामनिर्देशनाने खालील अर्हता धारकास नियुक्‍ती देता येईल. 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी 

ब) पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य 


८. सुरक्षा विभाग 


७६ 


सुरक्षा अधिकारी 
(गट-क सुरक्षा सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनिअर कमिशंड ऑफिसर अथवा पोलीस दलातील पोलीस 
निरीक्षक या पदावरील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 
क) किमान शारोरिक पात्रता, 
१) उंची १६५ सेमी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सेमी.) 
२) छाती साधारण ८१ सेमी. फुगवून ५ सेमी जास्त (महिला उमेदवारांना लागू नाही) 
३) वजन किमान ५० कि. ग्रॅ. (महिला उमेदवार- ४६ कि. ग्रॅ.) 
४) दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी ६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली) 


पृष्ठ ५१ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


७७ 


वॉचमन / वॉचमन कम कामाठी / 
चौकीदार 
(गट-ड सुरक्षा सेवा) 


नामनिर्देशन 200 % 


आवश्यकतेनुसार पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे किंवा महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडून उपलब्ध व र 


>0 


, माहोतो व तंत्रज्ञान विश 


७८ 


सिस्टीम मॅनेजर (ई-प्रशासन) 
(गट-अ , अभियांत्रिको सेवा) 


पदोन्नती १०० % / 
नामनिर्देशन 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सिस्टीम अनालिस्ट या पदावरील किमान ०३ 
वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 

ब) पदोन्नतीने उमेव्दार उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनाने घेता येईल 

अर्हता - 

१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिको पदवी (B.E. / B.Tech. Computer) 

२) डेटा सेंटर अँडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रॅमिंग/ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्मेट तसेच नेटवर्किंग (लॅन, वॅन) 
Computer हार्डवेअर मधील ०५ वर्षाचा अनुभव. 

३) शासकोय/ महानगरपालिका / नगरपरिषद संगणक अभियंता संवर्गात किमान 8-१५ वेतनश्रेणीत 
काम केल्याचा ०८ वर्षाचा अनुभव 


७९ 


सिस्टीम अनालिस्ट 
(गट- ब, अभियांत्रिकी सेवा) 


पदोन्नती१०० % / 
नामनिर्देशन 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर व नेटवर्किंग) / 
कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर / कॉम्प्युटर प्रोग्रामर) या पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा 
पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

ब) पदोन्नतीने उमेव्दार उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनाने घेता येईल. 

अहता - 

१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिको पदवी (B.E. / B.Tech. Computer) 

2) Computer हार्डवेअर /नेटवर्किंग (लॅन, बॅन) मधील ०५ वर्षाचा अनुभव. 

३) शासकोय/ महानगरपालिका / नगरपरिषद संगणक अभियंता संवर्गात किमान 5-१५ वेतनश्रेणीत 
काम केल्याचा ०३ वर्षाचा अनुभव 


पृष्ठ ५१ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


Huta पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ रै डै 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिको मधील पदवी (B.E. Computer/ B.Tech. / 
कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर व MCA) उत्तीर्ण 
८० नेटवर्क) नामनिर्देशन १००% । ब) संगणक देखभाल दुरुस्तीचा ०३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक 
(गट-ब अभियांत्रिकी सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिको मधील पदवी (B.E. Computer/ B.Tech. / 
बित rates MCA) उत्तीर्ण 
८१ कनिष्ठ nA साटतमर) नामनिर्देशन 200% | ब) प्रोग्रॅमिंग /सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधील किमान ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक 
(गट-ब अभियांत्रिकी सेवा) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
Qo, ग्रंथालय विथ 
हह ग्रंथपाल are महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहायक ग्रंथपाल या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण 
(गट-क ग्रंथालय सेवा) झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 
जाड कळली अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय ४ (B.Lib.) पदवी. (पदव्युत्तर पदवी (M.Lib.) 
८३ नामनिर्देशन १००% । असल्यास प्राधान्य) 
(गट-क ग्रंथालय सेवा) 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
१९. माहिती a जनसंपर्क विभाग 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी ब) पत्रकारीता व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील पदविका किंवा 
aS तिच aa येवा नामनिर्देशन १००% । पदवी आवश्यक sees ones 
क) शासकोय, निमशासकोय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सहा. माहिती ब जनसंपर्क अधिकारी या 
संवर्गातील किंबा अन्य पर्यवेक्षकीय पदावरील ०३ वर्षाचा अनुभव. 


पृष्ठ ५१ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


१२. विधी विश 


८५ 


विधी अधिकारी 
(गट-ब, विधी सेवा) 


पदोन्नती ९०० % 


अ) नामनिर्देशनासाठी विहोत केलेली अर्हता धारण केलेल्य करंजी महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील सहायक विधी अधिकारी या पदावर ०३ वर्षे नियमित सेवा 
ब) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 


नामनिर्देशन 


पदोन्नतीने सदर पदावर कायदा / विधी अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनाने ख शर्त 
अटीवर भरण्यात येईल. 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विधी शाखेची पदवी, पदव्युत्तर पदबी धारकास प्राधान्य (L.L.M.) 

ब) महानगरपालिका अधिनियम, करार कायदा (Contract Act) प्रशासकोय ब कामगार विषयक 
अधिनियमाच्या कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 


८६ 


सहायक विधी अधिकारी 
(गट-ब, विधी सेवा) 


नामनिर्देशन १०० % 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदव 
ब) शासकीय / निमशासकोय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधित 
पदावरील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 


१३. पचिव वि! 


८७ 


महानगरपालिका सचिव 
(गट-अ, प्रशासकोय सेवा) 


पदोन्नती 200% 


अ) इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उपसचिव या पदावरील ०५ वर्षाची नियमित 
सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 


प उमेव्दार उपलब्ध न झाल्यास नामनिदेशनाने घेता ये 

अर्हता - 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, एल.एल.एम. असणाऱ्यास प्राधान्य 
ब) PASAT इचलकरंजी महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक 


CC 


उपसचिव 
(गट-ब, प्रशासकीय सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, एल.एल.एम. असणाऱ्यास प्राधान्य 
ब) नियुक्‍तीस इचलकरंजी महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


१४. समाज विकास कार्यालय 


८९ 


समाज विकास अधिकारी 
(गट-ब, समाज सेवा) 


पदोन्नती 200% / 
नामनिर्देशन 


मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचे समाज शास्त्र शाखेची पदवी किंवा कोणत्याही शाखेतील पदवी आणि 
MSW पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ लिपीक किंवा 
त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा झालेल्या ब नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीची अर्हता 
धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यामधून सेवाजेष्ठतेने पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 

पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध न झालेस नामनिर्देशनाने खालील अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारास 
नियुक्‍ती देता येईल. 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचे समाज शास्त्र शाखेची पदवी किंवा कोणत्याही शाखेतील पदवी आणि 
MSW पदव्युत्तर पदवी 

ब) शासकोय / निमशासकोय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील प्रकल्प अधिकारी या पदावरील 
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 


gu, 


HST व सांस्कृतीक विश 


क्रिडा अधिकारी 
(गट-ब, क्रिडा सेवा) 


पदोन्नती 200% 


करंजी महानगरपालिकेतील सहा. क्रिडा अधिकारी या पदावरोल ०३ वर्षांची नियमित सेव् 


झालेल्या कर्मचा-यास सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येईल. 


पदोन्नतीने पद उपलब्ध होईतोपर्यंत राज्य शासनाकडील समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित 
सेवा पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


९१ 


सहा. क्रिडा अधिकारी 
(गट-क, क्रिडा सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याहो शाखेची Gea 

ब) शासनमान्य बीपीएड्‌ पदवी 

क) स्पोर्टस्‌ ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAD) यांचेकडील पदविका धारकास प्राधान्य 
ड) क्रोडा क्षेत्रातील संबंधित कामाचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव 


पृष्ठ ५१ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकोची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी eo नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
फ) राष्ट्रीय खेळाडूस प्राधान्य 
नामनिर्देशन / सरळ सेवेने पद उपलब्ध पर्यंत राज्य शासनाकडील समकक्ष पदावर किमान ३ 
वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्‍तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६. प्राथमिक /माध्यमिक शिक्षण fas 
x शिक्षणाधिकारी प्रतिनियुक्ती १००% | राज्य शासनाच्या शिक्षण सेवेतील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या गट-अ दर्जाचे शिक्षण 
(गट-अ, शिक्षण सेवा) रि * | अधिकाऱ्यांमधून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील प्रचलित सेवा प्रवेश नियम ब धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
९३ प्रतिनियुक्ती १००% 
(गट-ब, शिक्षण सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
१७. महिला बालकल्याण विकास 
is महिला व बालविकास अधिव प्रतिनियुक्ती १००% महाराष्ट्र शहरी प्रशासकोय सेवा किंवा महिला ब बालविकास अधिकारी संव धकाऱ्य 
(गट-ब, प्रशासकीय सेवा) 4 * | प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
बालवाडी शिक्षिका 
= (गट-क, शिक्षण सेवा) 
सध्या कार्यरत पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशी व्यपगत होतील 
ठे (गट-ड, शिक्षण सेवा) 
९८. शमन विश 
तालका काण पनिर्दशनाची अर्हता धारण करणारे सहायक शमन अधिकारी ज्यांची या पदावर ३ वषे 
* _ | नियमित सेवा पुर्ण 
मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदोन्नतीने सदर पदावर मुख्य अग्निशमन अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनाने खालील शती 
९७ ee ee अटीवर भरण्यात येईल. 
र नामनिर्देशन अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण 
ब) राष्ट्रीय अग्निशिमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर येथून B.EFire Engg. उत्तीर्ण किंवा राष्ट्रीय 
अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन 


पृष्ठ ५१ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


भयांत्रिकोमधोल प्रगत पदविका) किवा The Institution of Fire Engineers (U.K.) किवा (India) 
या संस्थेकडील सदस्यत्व (M.LFire) किंबा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर (The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व प्रापत करणे आवश्यक 

क) अग्निशमन दलातील सहायक अग्निशमन अधिकारी म्हणून ३ वर्षाचा अनुभव 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नतीने / नामनिर्देशनाने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने / नामनिर्देशनाने अधिकारी उपलब्ध 
होईतोपर्यंत राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


९८ 


सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी 
(गट-ब,अग्निशमन सेवा) 


पदोन्नती 200% 


अ)इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शमन केंद्र अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर) 

या पदावर किमान 08 वर्षे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचा-यांची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

ब) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 


नामनिर्देशन 


प उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास नामनिर्देशनाने घेता येईल 

अर्हता - 

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण 

ब) राष्ट्रीय अग्निशिमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर येथून B.EFire Engg. उत्तीर्ण किंबा राष्ट्रीय 
अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन 
अभियांत्रिकोमधील प्रगत पदविका) किंबा The Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) 
या संस्थेकडील सदस्यत्ब (M.LFire) किंबा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर (The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व प्रात करणे आवश्यक 

क) अग्निशमन दलातील सहायक अग्निशमन अधिकारी म्हणून ३ वर्षाचा अनुभव 


९९ 


अग्निशमन केंद्र अधिकारी (स्टेशन 
ऑफिसर) 
(गट-ब, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाचो कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीण 

ब) राष्ट्रीय अग्निशिमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर येथून B.EFire Engg. उत्तीर्ण किंवा राष्ट्रीय 
अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन 
अभियांत्रिकोमधील प्रगत पदविका) किंबा The Institution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) 
या संस्थेकडील सदस्यत्व (M.1Fire) किंवा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर (The 
Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व प्रापत करणे आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


अ.क्र. 


पदनाम व श्रेणी 


पेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


१०० 


प्रमुख अग्निशमन विमोचक 
(लिडींग फायरमन) 
(गट-क , अग्निशमन सेवा) 


पदोन्नती 200% 


इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक विमोचक (फायरमन) या पदावर किमान ३ 
वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचा-यांची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


१०१ 


अग्निशामक विमोचक (फायरमन) 
(गट-ड, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) शैक्षणीक पात्रता :- 

१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्चा माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(एस.एस.सी) उत्तीर्ण 

२) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई / नागपूर यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण पाठक्रम पुर्ण करणे आवश्यक 

३) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक आहे. 

ब) शारीरिक पात्रता :- 

१) उंची १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १५७ सें.मी. 

२) छाती-साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सेंमी. जास्त (महिला उमेदवारासाठी लागू नाही) 

३) बजन- ५० कि.ग्र. (महिला उमेदवाराचे बजन ४६ कि.ग्रॅ.) 

४) दृष्टी - चांगली (विना चष्म्याचे दृष्टी ६/६ तसेच Ishinhara Chart नुसार CES चांगली) 

क) वयोमर्यादा :- 

१) नामनिर्देशनाच्या उमेदवाराचे बय ३० वर्षापेक्षा जास्त असू नये. 


सहाय्यक फायरमन (श्रेणी क) 


व्यपगत होणारा संव 


1 eee TT 


१०२ 


आयु. वैद्यकीय अधिकारी 
(गट-अ, आरोग्य सेवा) 


नामनिर्देशन 200% 


अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. ए. एम. एस. पदवी, पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य 

ब) शासकोय/ निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था बा तत्सम अथवा खाजगी रुग्णालयातील ०३ 
वर्षाचा अनुभव 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी नामनिदेशता नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
( र डै 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
अ) शासन मान्य विद्यापीठाची बी. फार्मा. उत्तीण 
ब) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र फार्मसी अक्ट १९४८ नुसार वैध नोंदणी 
औषध निर्माण अधिकारी क earns i eee 2 
१०४ ककि cle नामनिर्देशन १००% | प्रमाणपत्र) 
oe क) संबंधित विषयातील कामाचा किमान ०२ वर्षाचा अनुभव 
( ) थित विषयाती कि चा अनु 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
तव स क ककत ति शाखेची पदव्युत्तर पदवी / मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
on lav ae — ) नामनिदेशन १००% ब) शासकीय/ निमशासकी/ स्थानिक स्वराज्य संस्था वा तत्सम रुग्णालयातील ०२ वर्षाचा अनुभव 
Cet ) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवो. 
क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी ES ae eae ee 
१०६ नामनिर्देशन १००% । ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेतून क्ष-किरण तंत्रज्ञ या विषयाचा कोर्स 
(गट-क , आरोग्य सेवा) ae 
क) रुग्णालयातील प्रत्यक्ष कामाचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य 
अ)विज्ञान विषयासह महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक मंडळाची परीक्षा उत्ती 
ऑप्थॉल्मिक असिस्टंट ऑप्थाल्मिक असिस्टंट / पॅरामेडिकल ऑप्थाल्मिक 
Sista असिस्ट ब) शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ऑरप्थाल्मिक असिस्टंट / पॅरामेडिकल ऑर्प्याल्मिक 
१०७ नामनिर्देशन १००% । असिस्टंटचा अभ्यासक्रम पुर्ण. 
(गट-क, आरोग्य सेवा) 
क) किमान ०२ वर्षाचा अनुभवधारकास प्राधान्य 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
ee अ) उच्च माध्यमिक (HSC) शालांत परीक्षा (विज्ञान शाखा) उत्तीर्ण 
१०८ gee: वित नामनिर्देशन १००% । ब) औषध निर्माण शास्त्रातील पदविका (डी. फार्मा) बी. फार्मा. पदवी असल्यास प्राधान्य 
| क) संबंधित कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभव 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेचो पदव 
ऑपरेशन थिएटर असिस्टंट ऑपरेशन थिएटर कामकाजाचा 
ee ऑपरेशन थिएटर aha प नह. | त ऑपरेशन थिएटर कडील किमान ०३ वर्षाचा कामकाजाचा अनुभव 
(गट-क, आरोग्य सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 


पृष्ठ ५१ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


पेमणुकोची पद्धत व 
अ.क्र. 'पदनाम व श्रेणी टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
= (नामनिर्देशन/ डं ड 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
पर / वॉर्डबॉय कम ड्रेसर / 
११० वर्णोपचारक पदोन्नती 200%  । इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वॉर्ड स्व्हंट/ कक्ष सेबक या SHI पदोन्नतीने 
(गट-ड, आरोग्य सेवा) 
वॉर्ड सर्व्हेंट/ कक्ष सेवव अ) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीण 
a (गट-ड, आरोग्य सेवा) नामनिर्देशन १००% ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक 
११२ oa शका सध्या कार्यरत पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशी व्यपगत होतील 
११३ गरुड a सध्या कार्यरत पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशी व्यपगत होतील 
११४ माग शिया सध्या कार्यरत पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशी व्यपगत होतील 
११५ का ७ शिया सध्या कार्यरत पदे जसजशी रिक्‍त होतील तसतशी व्यपगत होतील 
२०. पशुशल्य चिकोत्त्सा विष 
अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकिय १ पदव्युत्तर पदवी. 
'पशुशल्य चिकीत्सक = — 
११६ : नामनिर्देशन 200 % =| ब) पशुवैद्यकोय अधिकारी पशु शल्य चिकित्सक म्हणून शासकोय/ PAST स्वराज्य 
(गट-अ, आरोग्य सेवा) acne 
संस्थामध्ये किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:11:30 +05'30' 


( अनिरुध्द व्य. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


'परिशिष्ट- (3) 
इचलकरंजी महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अर्हताकारी विभागीय परीक्षा नियम, २०२३ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या कलम-४६५, 
पोटकलम (१)खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी केलेले नियमः 
नियम 

१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक: 

(अ) या नियमास "इचलकरंजी महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) नियम, 
२०२३" असे संबोधण्यात येईल. 

(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 
२. व्याख्या: - विषयात किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 

(२.१) “अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 

(२.२) "महानगरपालिका" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली "इचलकरंजी महानगरपालिका." 

(२.३) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी, 

(२.४) “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील प्रकरण-४, कलम-५१ 
(४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, हजेरीपटावर असलेले 
कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन वब मानद स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या 
व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 

(२.५) “परिशिष्ट" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट, 

(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली ब इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश ब सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२३ सोबतच्या परिशिष्ट- (३) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय 
परीक्षा. 

ज्या शब्दांची बा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल, त्यांचा अर्थ 
अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल. 
३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य: 

(३.१) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस इचलकरंजी महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्‍त होणाऱ्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) व परिशिष्ट (क) मध्ये विहित केलेली आवश्यक ती 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. 

(३.२) परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतली जाईल. याकरिता 
किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 

४. कालावधी आणि संधीची संख्या: 

(४.१) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्बी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता कालावधी व संधीची संख्या या 
नियमांच्या अधीन राहून, शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्बी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त 
झालेल्या ब सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल तर शासन राजपत्राच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


पृष्ठ ५१ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


(४.२) इचलकरंजी महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ नुसार नियुक्‍त 
कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांत ३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक: 

(५.१) इचलकरंजी महानगरपालिकेतर्फ आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक 
प्रश्‍नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्यक असेल. 

(५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत बरील तरतुदीच्या आधारे एक वा 
एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल. 

६. परीक्षेचे वेळापत्रक: 

विभागीय परीक्षा ब मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या अभिकरणाकडून 
सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या 
जातील. 
७. परीक्षेचा अभ्यासक्रमः 
विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंबा शासनाने वेळोवेळी 
विहित केल्यानुसार असेल. 
८. प्रशिक्षण: 

विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम 
इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 
९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणामः 

एखादा कर्मचारी परिशिष्ट ३ च्या नियम-४ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 

(९.१) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत, 
त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंवा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील 
वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली वेतनवाढ ही, तो परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याच्या दिनांकापासून किंबा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात 
आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून 
पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 

(९.२) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल, म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर 
परीक्षा उतीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. तसेच, अशा 
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि 
त्याच्यानंतर, परंतु परिशिष्ट ३ च्या नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल. 

१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट: 
(१०.१) या शासन राजपत्राच्या प्रसिध्दी दिनांकापूर्वी नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल: 
(अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा, 
(ब) तो हे शासन राजपत्र प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच 
परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशा प्रकरणी किंवा, 

(९०.२) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 

देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


११९. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा 
घेण्यात आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना तो कालावधी वगळण्यात येईल. 
१२. विशेष योग्यता: 

एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने कोणत्याही प्रश्‍नपत्रिकेत 
७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या प्रश्‍नपत्रिकेतील त्याच्या विशेष योग्यतेबद्दलची 
नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


१३. विषयांमध्ये सूट: 

जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्‍नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्‍के किंवा 
अधिक गुण मिळविलेले आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी परीक्षेला बसण्यातून व उत्तीर्ण 
होण्यातून सूट देण्यात येईल. 
१४. निर्वचनाच्या शक्‍ती : 

नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे, यासंबंधी कोणताही 
विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय अंतिम असेल. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:11:43 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


'परिशिष्ट-(३) (अ) 
(नियम-३) 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 

अ.क्र. । विभाग/सेव [संवर्ग 171 | 
g प्रशासकोय सेवा धीक्षक 
2. aaa sO लेखाधिकारो, उपलेखापाल | 
दै. लेखा परीक्षण सेवा उपमुख्य लेखापरीक्षव 
डॅ. आरोग्य सेवा स्वचछता निरोक्षव 
ष्‌ ।अग्निमनसेबा | | सहा. अग्निशमन TS 

महापालिकेव्यतिरिक्‍त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा 
अ.क्र jf / /ढ | ।परीक्षाघेणारा अधिकारी [संवर्ग 77771 | 
१. शमन सेवा शमन महाविद्यालय, शमन विभ पदे. 

नागपूर/मुंबई 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:11:54 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


परिशिष्ट-(३) (ब) 
विभागीय परीक्षा 


प्रश्‍नपत्रिका- 2 


१. सारांश लेखन. 

२. टिप्पणी लेखन. 

३. पत्र लेखन. 

४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 


प्रश्‍नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
२. किमान वेतन अधिनियम १९४८ 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 

४. महाराष्ट्र लोकसेबा हक्क अधिनियम, २०१५ 
५. वस्तु व सेवा कर. 


प्रश्‍नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) 


(2) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम: 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती 
र्जा 
वेतन 
वर्तणूक 
शिस्त ब अपील 
निवृत्तीवेतन 


(२) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका. 

(३) रचना व कार्यपद्धती- सहा WS पद्धती. 

(४) कार्यालयीन नियम पुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा, 
(५) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 


(गुण- १००, वेळ - ३ तास) 


(गुण- १००, वेळ - ३ तास) 


(गुण- १००, वेळ - ३ तास) 


टीप:- या प्रश्‍नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्‍नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील. 


OB KK यद्मेत्येर 


पृष्ठ ५१ पैकी ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


लेखा विभाग/लेखा परीक्षण विभागातील वरिष्ठ लिपिक (लेखा)/कनिष्ठ लेखा परीक्षक यांना 
प्रश्‍नपत्रिका-१, २, ३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल - 


प्रश्‍नपत्रिका - ४ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ - ३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २,४,८,९,११ वगळून. 
३. महाराष्ट्र सार्वजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१,ते १२-५ प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


प्रश्‍नपत्रिका - ५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ - ३ तास) 
१. Book Keeping & Accountancy. 

२. Accrual Based Double Entry Accounting 

3. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 

४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४७ 


गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट-ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या परिशिष्टातील प्रश्‍नपत्रिका-१, २ व ३ 
व्यतिरिक्त खालील प्रश्‍नपत्रिकेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 


प्रश्‍नपत्रिका - ६ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ - ३ तास) 


१. महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६, 

२. महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 

३. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम,१९७५. 

४. राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान, 

५. झोपडपट्टी सुधार समिती, 

६. दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना. 

७. समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या ब महानगरपालिकेच्या योजना. 
८. केंद्र ब महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:12:07 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 
परिशिष्ट-(३) (क) 
विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 
विभाग- अग्निशमन 


संवर्ग- अग्निशमन प्रणेता/चालक-यंत्रचालक/अग्निशामक/वाहन चालक (अग्निशमन) 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा.: (गुण-१००) 
(2) रासायनिक अग्निशामके - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(२) शिड्या - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(३) होज पाईप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(४) फोम व होम साधने - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(4) Base व होज फिटींग्ज - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(६) पंप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(७) वॉटर रिले - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(८) गाठी - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

(९) श्‍वसन उपकरणे - साहित्याची नांवे व बापर 

(20) कवायत - आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची क्षमता 
लेखी परीक्षा:- (गुण- १००, वेळ- २ तास) 

(१) प्रथमोपचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य ब भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, रक्तस्त्राव, जखमा 


यांचेबर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


(२) बॉचरूम कार्यपद्धती - वॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी वापरली जाणारी 
कार्यपद्धती नमुने ब काल्पनिक संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे. 


(३) अग्निशामक व ड्रायव्हर - पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे व ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची कतंव्ये. 


(४) शिस्त ब कर्तव्यपालन - शिस्तीचे व कर्तव्य पालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्त्व व त्यांचे पालन 
न झाल्यास होणारे परिणाम, कर्तव्य पालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे 
आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:12:19 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 
परिशिष्ट-(४) 


नामनिर्देशन/सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व गुणांकन पद्धती 
१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव : 
(१.१) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अहंता ब अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट- (२) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 
(2.2) शारीरिक पात्रता: 


पुरूष महिला 

उंची - किमान १६५ सें.मी. (अनवाणी) उंची किमान १५७ सें.मी. (अनवाणी) — 

छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. — छाती महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही. 

फुगवून ८६ सें.मी. (किमान ५ सें.मी. फुगबणे आवश्यक.) | बजन - ८६ कि.ग्रॅ 

बजन - ५० कि.ग्रॅ दृष्टी - सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishthara 
दृष्टी - सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच Ishihara | Chart FAR VSI चांगली), 

Chart नुसार रंगदृष्टी चांगली). वर्णांधता आजारापासून मुक्‍त असावा. 

SOTA आजारापासून मुक्‍त असावा. उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा, 
उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा. 


२. परीक्षेचे टप्पे : 
प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल: 


(2) लेखी परीक्षा-१०० गुण. 

(२) शारीरिक चाचणी- १०० गुण. 

(2.2) लेखी परीक्षा:३असेल 

(१) लेखी परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 

(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शैक्षणिक पात्रता/तांत्रिक शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक 
क्षमता असणे आवश्यक राहील. 

(३) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या (साधारणतः १:५ किंबा १:७ या प्रमाणात) 
उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस पात्र ठरविण्यात येईल. 

(४) लेखी परीक्षेकरिता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 

(२.२) मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (१०० गुण) 

(अ) १६०० मीटर धावणे (३० गुण) 


१६०० मी. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालाव द्याबयाचे गुण 
५.मि. १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. ३० 
५ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ३० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. २७ 
५ मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ५० सेकंद किवा त्यापेक्षा कमी. २४ 
५ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. २१ 
६ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ३० सेकंद किंबा त्यापेक्षा कमी. १८ 
६ मि. ३० सैकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ५० सेकंद किवा त्यापेक्षा कम १५ 
६ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. १० सेकंद किंबा त्यापेक्षा कम १० 
७ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. ३० सेकंदापेक्षा कम ०५ 
७ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त Fo 


पृष्ठ ५१ पैकी ४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकोस लावलेल्या (४६.४' वरील उंचीच्या) अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर 
खिडकोपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली उतरणे. (आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (Ro गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
Xo पैकंदापयं २० 

। २० सेकंदापेक्षा जास्तते २०सेकंदापयंत 7111 | १६ 

२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत १२ 

३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्य ०८ 

। ३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४०सेकंदापयंत 71 | ox 
४० सेकंदापेक्षा जास्त 10 


क) ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे- (२० गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
२० सैकंदापयं २० 

। २० सेकंदापेक्षा जास्तते २०सेकंदापयंत 7111 | १६ 

२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० Whaat १२ 

३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्य ०्ट 

। ३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४०सेकंदापयंत 77111 | ox 
४० सेकंदापेक्षा जास्त 1 ७: - | 


(ड) Ro फुट उंचीपर्यंत रस्सीबर चढणे ब उतरणे. (२० गुण) 
रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, १/२ (अर्धी) चढल्यास ५ गुण तर कमी 
अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील. (रस्सीबर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. 
पायाचा वापर करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 

(इ) २० पुल-अप्स (१० गुण) 
प्रत्येक पुल-अपला १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील. 

(२.३) मैदानी चाचणी- महिलांसाठी (१०० गुण) 


(अ) ८०० मोटर धावणे (३० गुण) 
Coo मी. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालाव$ द्यावयाचे गुण 
२ मि. Go सेकंदापर्यंत ३० 
२ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ० मि. ०० सेकंदापयं २७ 
३ मि. ०० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. १० सेकंदापर्य र्ड 
३ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. २० सेकंदापयं २१ 
३ मि. २० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ३० सेकंदापर्य १८ 
३ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ४० सेकंदापर्य १५ 
३ मि. ४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ५० सेकंदापयं १० 
३ मि. Go सेकंदापेक्षा जास्त ते ४ मि. ०० सेकंदापयं ०५ 
४ मि. ०० सेकंदापेक्षा जास्त Po 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकोस लावलेल्या (४६.४' वरील उंचीच्या) अल्युमिनीयमच्या एक्सटेन्शन 
शिडीवर खिडकोपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली उतरणे. (Ro गुण) 


पृष्ठ ५१ पैकी ५० 


शासन निर्णय क्रमांकः इमपा-२०२२/प्र.क्र.९८१/नवि-१८ 


(आरंभ रेषेपासून शिडी Ro फुट अंतरावर असेल.) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
३० सेकंदापर्य २० 

३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत gu 

४० सेकेदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्य १० 

५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्य ou 

६० सैकंदापेक्षा जास्त 168 


क) ४० कि.ग्रॅ. बजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे. (Ro गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
२५ सेकंदापर्यंत २० 
। २५ सेकंदापेक्षा जास्तते२३०सेकंदापयंत  77क्‍71_| १६ 
३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत १२ 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्य ०८ 
४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४५ सेकंदापर्य ox 
४५ सेकंदापेक्षा जास्त Po 
(S) गोळा फेक (गोळ्याचे ISA ४ कि.ग्रॅ.) (१० गुण) 
[Tattered aR (HIE) द्यावयाचे गुण 
६ मीटर व त्यापेक्षा जास्त १० 
५.५० मोटर ते ६ मोटरपेक्षा कम ८ 
५ मोटर ते ५.५० मीटरपेक्षा Ha ६ 
४.५० मीटर ते ५ मोटरपेक्षा कम ox 
४ मीटर ते ४.५० मीटरपेक्षा कम ०२ 
४ मीटरपेक्षा कम Po 
(इ) लांब उडी (१० गुण) 
अंतर (फुटामध्ये ) द्यावयाचे गुण 
१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त १० 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कम ह 
११ फुट ते १३ फुटापेक्षा Hy द 
०९ फुट ते ११९ फुटापेक्षा कम ow 
०९ फुटापेक्षा कम किक काया 


(फ) १० पुश अप (जोर काढणे) (Ro गुण) 
प्रत्येक १ पुश अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.05.02 17:12:32 +05'30' 


( अनिरुध्द व्य. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५१ पैकी ५१ 


